नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर 
विकास योजना प्राधिकरण, सोलापूर हे कार्यालय नगर 
रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, सोलापूर 
महानगरपालिका, सोलापूर येथे पदांसहीत 
स्थानांतरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विघयो-३८२१/१९६१/प्र.क्र.३०७/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १. आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर यांचे पत्र क्र.आ/वे/५६१, दि.२७.१०.२०२१. 

२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थसंकल्प/सोलापूर 

वियोविघ/५९८५, दि.२४.१२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील अ.क्र.२ येथील 
दि.२४.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, नगर रचनाकार, 
विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर विकास योजना प्राधिकरण, सोलापूर कार्यालयाचे कामकाज 
संपूष्टात आले असून, नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर विकास योजना प्राधिकरण, 
सोलापूर कार्यालय स्थलांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेशा 
देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय:- 


सोलापूर शहराचे भौगोलीकदृष्ट्या स्थान, एकूण क्षेत्र व सोलापूर शहराच्या विकासाची गती / 
प्रमाण पाहता, सदर सोलापूर महानगरपालिका हद्दीकरीताची विकास योजना सुधारित करण्याची कामाची 
व्याप्ती व महत्व विचारात घेता तसेच, विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर विकास योजना प्राधिकरण 
सोलापूर कार्यालयाचे कामकाज ACTA sie} असल्यामुळे, खालीलप्रमाणे नामाभिदानाने स्थलांतरीत 
करण्यास प्रस्तावित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. सध्याच्या विकास | सुधारित करावयाच्या | सुधारित करावयाच्या सुधारित 
योजना विहोष =| विकास योजनेसाठी | विकास योजनेसाठी | करावयाच्या मंजूर 
घटक कार्यालयाचे | घटक कार्यालयाचे | घटक कार्यालयाचे | विकास योजना 

नांव नांव मुख्यालय 

शिव २ ३ 1 | ५ 

नगर रचनाकार, | नगर रचनाकार, सोलापूर सोलापूर 
विकास योजना | विकास योजना विशेष महानगरपालिकेची 
fry घटक, | घटक, सोलापूर विकास योजना 
पंढरपूर विकास | महानगरपालिका, तयार 
योजना प्राधिकरण, | सोलापूर. करण्यासाठी. 
सोलापूर. 


झासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/१९६१/प्र.क्र.३०७/नवि-२७, 


२. सोलापूर शहराचे भौगोलीकदृष्ट्या स्थान, एकूण क्षेत्र व सोलापूर शहराच्या विकासाची गती / 
प्रमाण पाहता, सदर सोलापूर महानगरपालिका हद्दीकरीताची विकास योजना सुधारित करण्याची कामाची 
व्याप्ती व महत्व विचारात घेता, नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर विकास योजना 
प्राधिकरण, सोलापूर कार्यालयातील खालीलप्रमाणे नमूद पदे आदेशाच्या दिनांकापासून नगर रचनाकार, 
विकास योजना विशेष घटक, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर कार्यालयांकडे वर्ग करण्यास 
शासनाची याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पदनाम मंजूर पदे वेतन स्तर वेतन संरचना 
fo |. “शै 3 gy 
नगर रचनाकार ॥_ बै. एस-२० रु.५६१००-१७७५०० 
सहायक नगर शि एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० 
रचनाकार 
रचना सहायक २ एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 
कनिष्ठ आरेखक णं एस-०८ रु.२५५००-८११०० 
५ वर्षाचे अहताकारी सेवेनंतर 
एस-१३ रु.३५४००-११२४०० 
अनुरेखक २ एस-७ रु.२१७००-६९१०० 
७ वर्षाचे अहताकारी सेवेनंतर 
एस-८ रु.२५५००-८११०० 
एकूण पदे शिका 


३. शासनाच्या दि.३०.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालक, नगर रचना आणि 
मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे या कार्यालयातील आस्थापना पदांना दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर विकास योजना प्राधिकरण, सोलापूर कार्यालयाची पदे 
विकास योजना विशेष घटक, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात 
आल्यानंतर सदर अस्थायी पदांची मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू राहील. तसेच, प्रस्तुत पदांचे 
अनुज्ञेय वेतन व भत्ते तसेच, आस्थापना खर्च (कार्यालयीन वाहन, दुरध्वनी, संगणक, स्टेशनरी, फर्निचर 
इत्यादी) सोलापूर महानगरपालिकेमार्फत वहन करण्यात येईल. 


४. नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर कार्यालयाचे 
नगर रचनाकार यांना सदर कार्यालयाचे “कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२२१००७१७२१३३५५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, yi jay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/१९६१/प्र.क्र.३०७/नवि-२७, 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७. सर्व विभागीय आयुक्त. 
८. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
९. आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 
१०. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पाच प्रतीसह) 
११. सह सचिव तथा संचालक नगररचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. सर्व विभागीय सहसंचालक, नगर रचना, 
१३. उप सचिव, नवि-०४, नवि-१३, नवि-१४ व नवि-१९ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
१५. नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, पंढरपूर विकास योजना प्राधिकरण, सोलापूर. 
१६. नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 
१७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवडनस्ती/नवि-२७. 


es 


kK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


